सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गुणवंत 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सन २०१५ या वर्षाचा 
पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:-१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९५/३२०/ 

आस्था-२, दिनांक १६ ऑक्टोबर, १९९६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९५/३२०/ 
(भाग- २)/आस्था-२/दिनांक १६ सप्टेंबर, १९९७ 

३)शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९७/१६१/ 
आस्था-२/दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९७. 

४) शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२, 

दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१९. 


शुध्दीपत्रक. 


कृपया श्री.राहुल कुलकर्णी, यांचे नावापुढील पदनाम “कनिष्ठ अभियंता” 
ऐवजी “सहायक अभियंता श्रेणी-२” असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक 
२०१९०९०६१५४००७६६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Chandrashekhanr 0000000 


A.20=2¢8893d1513ab2ea4a7f8c612a3 1ac748bd05ab00efd5: 
22f2d25c9872¢36d29, 


Prabhakar Joshi द्वाड 
(चंद्रशेखर जोशी ) 
सचिव (रस्ते) 
प्रत: 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


३. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


४. मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रमोसार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, उद्योग 
व वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१०.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

११.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग 

१४.श्री.बी.एन.बहिर,कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड 

१५.निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


